अल्पबचत संचालनालय, मुंबई यांच्या कार्यालयाची 
चेंबूर येथील नवीन प्रशासकीय इमारत भवन, 
दुसरा मजला व तळमजला येथील जागा महाराष्ट्र 
राज्य लॉटरी संचालनालयास वाटप करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय, क्र.शाकाजा-१११९/प्र.क्र.१३९/२०१९/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ९ जानेवारी, २०२० 


प्रस्तावना : - 

वित्त विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील अल्पबचत संचालनालय कायमस्वरुपी बंद करण्यात 
आल्यामुळे अल्पबचत संचालनालय, मुंबई यांच्या कार्यालयाची चेंबूर येथील नवीन प्रशासकीय इमारत भवन, 
दुसरा मजला येथील ९४२ चौ.फूट व तळमजला येथील ५८३ चौ.फूट अशी एकूण १५२५ चौ.फूट जागा 
महाराष्ट्र राज्य लॉटरी संचालनालयास वाटप करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने 
आता शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 
शासन निर्णय :- 

अल्पबचत संचालनालय, मुंबई यांच्या कार्यालयाची चेंबूर येथील नवीन प्रशासकीय इमारत भवन, 
दुसरा मजला येथील ९४२ चौ.फूट व तळमजला येथील ५८३ चौ.फूट अशी एकूण १५२५ चौ.फूट जागा 
महाराष्ट्र राज्य लॉटरी संचालनालयास वाटप करण्यात येत आहे. 
२. कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (सा.बां) विभाग, अंधेरी (प.), मुंबई यांनी उपरोक्‍त जागेचा ताबा 
संबंधितांना द्यावा व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१०९१२१९३४४४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कढ . Digit 
DN: cz harashtra, ou=General ॥ Administrat ition 
0९७० =400032, st= 7 
2.5.4. 325e95353376da535dd7; 138abe49056cdd8b6edb42c161 
62c8; 
‘serialNumbe 90ac4e47773ca0c3ddb5358e7f5c6c7fc8462be03b3 1486542779 

a hav lecf6b1d2, inita Ki \dhav 
Date: 2020.01.09 12:02:00 +05'30' 
(सु. कृ. जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य 
मा.सभापतींचे सचिव/मा.अध्यक्षांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधान मंडळ, मुंबई 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


१०, 
११, 
१२. 


१२३. 
१४. 


१५. 


१६. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-१११९/प्र.क्र.१३९/२०१९/२२, 


महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

प्रधान सचिव (ले. व को.), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुबई-३२ 

सह सचिव (का.२२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२. 

अवर सचिव तथा उपसंचालक, महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, वित्त विभाग, नविन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई. 

उपसंचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी कार्यालय, एपीएमसी मार्केट, वाशी, नवी मुंबई. 
कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (सा.बां) विभाग, अंधेरी (प.), मुंबई. 

उप अभियंता, कुर्ला (सा.बां) उप विभाग, नविन इमारत, पहिला माळा, लालबहादुर शास्त्री मार्ग, कमानी- 
कुर्ला (प.), मुंबई. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


